उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर 
मंडळाच्या अधिपत्याखाळील ५० खाटांच्या ६ 
उपजिल्हा रुग्णालयातील (कोल्हापूर, सांगली, 
रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग २४ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.११४/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल SHIN, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २६ एप्रिल, २०१८. 


वाचा 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/६उपजिरु/२४अपदे/३६८१-८२/१८, दि.२१.०४.२०१८. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.२३/आरोग्य-४, 
दि.०५.०२.२०१८. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.५.०३.२०१८. 


१ 


— 


2 


— 


3 


— 


शासन निर्णय 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील ५० खाटांच्या ६ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील (कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग) २४ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
दि.०५.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अधिपत्याखालील ५० खाटांच्या ६ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील (कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदूर्गौ यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद 
केलेल्या २४ अस्थाई पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पाळन करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भक्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


का 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.११४/आरोग्य-४ 


सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्र.आर-१, “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०९) महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कुटीर 


रुग्णालयाचे जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (२२१० ४६२४)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८- 


१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२०१४३८१३१११७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d345 


b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V e 9fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2018.04.26 16:00:25 +05'30' 


(प्रमो.बलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, प्रा.आ.केंद्र (जि.प.स्तर), मुंबई. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 


. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी/सांगली 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी/सांगली 


१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर/सिंधुदूर्ग/रत्नागिरी/सांगली 

११. वित्त विभाग ( व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३ / अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


8 & 


wa" a” 


कोल्हापूर मंडळातील ५० खाटा उपजिल्हा रुग्णालय, कोडोली, जि. कोल्हापूर येथील अस्थाई पदे 
सन २०१८-२०१९ या वर्षाकरीता पुढे चालू ठेवण्याबाबतचे सहपत्र . 


तात्पुरत्या जागा प्रथमतः ज्या bas पदांची संस्त्र्या वेतन श्रेणी. ज्या शासन निर्णयान्वये | ज्या तारखणासन ane : 
शासन निर्णयान्वये निर्माण झाल्या पद शेवटी पुढे चालू पद पुढे चालू टा 
तो शासन निर्णय क्र. व दिनांक आवश्यकतेचे 
दिनांक स्पप्टीकरण. 


अधिपरिचारीका वर्ग- 


सा.आ.विभाग शासन | दि.१/०३/२०१८ 


मागणी कृ.आर- २२१० वैद्यकिय से 
निर्णय कृ.अपदे २०१७/ ते किती nel a eae pica ग्रामीण भागामध्ये 
औषध निर्माता वर्ग- ela व न vr शि baad deed प्रशासन (०१) ( ०९) महाराष्ट्र ced aa विकास आरोग्य सुविधा. 
= ८ हु 
२००३/सीआर-३/ Rahs si प्रकल्पांअंतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा पुरविण्याकरिता संदर 
जाबॅक/आरोग्य-४, 


पदे पुढे चालू ठेवणे 
आवष्यक आहे. 


रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्ध्न बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प 
(२२१०४६२०८४) 


.| तात्पुरत्या जागा प्रथमतः ज्या पदांची संख्या ज्या तारखेपासून : पदे पुढे चालू 
शासन निर्णयान्वये निर्माण झाल्या शेवटी पुढे चालू ठेवण्यात । पद पुढे चालू ठेवण्याच्या 
तो शासन निर्णय क. व दिनांक. हि माह न्य निर्णय | ठेवावयाचे आहे तो । आवश्यकतेचे 

ay dak दिनांक. स्पप्टीकरंण. 
4 


सा.आ.विभाग शासन | दि.१/०३/२०१८ 
3 Be A 
९३००-३४८०० | निर्णय कर.अपदे २०१७/ ते 


शा.नि.क़.जाविप्र २००३/सीआर तरलिपरिारीका वर्ग-१ 


३/जाबॅ/आ-४,दि. 23/4/2003 


प्र.क्.२३/आरोग्य-४ दि | २८/२/२०१९ मागणी कृ.आर-१ २२१० वैद्यकिय सेवा व wis cst 
कक्षसेवक (वर्ग-४) सार्वजनिक आरोग्य ००१- संचालक व | आरोग्य सुविधा 
प्रशासन (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य Har fara | पुरविण्याकरिता 
प्रकल्पांअंतर्गत — gs उपजिल्हा |सदर पदे पुढे चालू 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवध्न बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प 
औषध निर्माता वर्ग- 
आरएलएच/२०९३/२१८३/प्र.क़ भौ 


(२२२१०४६२८४) 
२८ १/आ-४, दि.२५/८/९५ 


ठेवणे आवण्यक 
आहे. 


50 Bed6SDH24post conti-16-17 


प्रपत्र ” ,अ 
कोल्हापूर मंडळातील उपजिल्हा रुग्णालय, कवठेमहांकाळ, जि. सांगली येथील अस्थाई पदे सन २०१७-२०१८ या वर्षाकरीता पुढे चाल tee 


nie Hig 2 हँ 


व शासन निर्णयान्वये निर्माण झाल्या 
तो शासन निर्णय क्र. व दिनांक 


ज्या शासन निर्णयान्वये | ज्या तारखणासून 
पद शेवटी पुढे चालू पद पुढे चालू 
ठेवण्यात आले आहे तो | ठेवावयाचे आहे तो 
शासन निर्णय क. व दिनांक. 
दिनांक 


ठेवण्याच्या 
आवण्यकतेचे 
स्पप्टीकरण. 


निर्णय क्ृ.अपदे २०१७/ ते mare ग्रामीण भागामध्ये 
; मागणी कृ.आर-१ २२१० वैद्यकिय सेवा ब सार्वजनिक > 
सार्व-आ.वि.शा.निक. ।औषध निर्माता वर्ग- ae Ne Renae EURAIL Wine Foe सचा वन (०१)१०६), | one 
जाबॅक्२००३ / सीआर-३ 9 hinge । Pe करिता 
भाव ०५/०२/२०१८ महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पा ऑर यो 
‘ie ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये [TTY TF Te चाळू 
दि 1 ७/ २००४ 


ठेवणे आवश्यक 
आहे. 


श्रेणीवध्न बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प (२*२१०८६२८) 


कक्षसेवक वर्ग-४ णता OEE ०-७४४० 


कोल्हापूर मंडळातील उपजिल्हा रुग्णालय कामथे चिपळूण जि.रत्नागिरी येथील अस्थाई पदे सन २०१७-२०१८ या वर्षाकरीता पुढे चालू ठेवण्याबाबंतचे सहपत्र . 


र. 


तात्पुरत्या जागा प्रथमतः ज्या 
शासन निर्णयान्वये निर्माण झाल्या 
तो शासन निर्णय कृ. व दिनांक. 


ज्या शासन निर्णयान्वये | ज्या तारखेपासून लेखाशरिर्प पदे पुढे चालू 
पद श्रेवटी पुढे चाळू पढ पुढे चाल रे 
ठेवण्यात आळे आहे तो | ठेवावयाचे आहे तो 
शासन निर्णय क्र. व दिनांक. 


दिनांक. 


सा.आ.विभाग शासन | दि.१/०३/२०१८ 


निर्णय कृ.अपदे २०१७/ ते ग्रामीण भागामध्ये 
: मागणी कृ.आर-१ २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक > 
ard a faa frm. प्र.क.२३/आरोग्य-४ दि | २८/२/२०१९ poe sap ant शी गंगू आरोग्य सुविधा 
जाबॅक्रर२००३ / सीआर-३ वितकरीय'्हसिी संचाल १) ( ०९ पुरविण्या करिता 
/जाबॅक/आ-४ महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पाअंतर्गत 
4 


CEC HOES ० 


सदर पदे पुढे चालू 
ठेवणे आवण्यक 
आहे. 


ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयांचे उपजिल्हा रूग्णालयामध्ये 
श्रेणीवधन बाहय अर्थसहाय्य प्रकल्प (२२१०८४६२८४) 


दि ६/११/२००४ 


50 Bed6SDH24post conti-16-17 


